पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पाच्या तीसाव्या तिमाही हप्त्यासाठी निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-१२/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक : १९ मे, २०२३ 

वाचा : 

१) शासनाचे क्रमांक आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.9७१/विशा-४,दि.१७.०९.२०१३ चे इरादा पत्र 
(Letter of Intent). 

2) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.9१/विशा-४, दि.१४.१०.२०१३. 

३) महाराष्ट्र शासन आणि मे. अळाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. यांचे दरम्यान 
दि.२८.१०.२०१३ रोजी झालेला करारनामा. 

४ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३3०/२०१३/विनियम, भाग-२, 

दि.१७.०४.२०१५. 

५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८. 

६) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र. क्र. ६४/विशा -३(अ), दि.०४.०८.२०१७. 

७) उपमहाव्यवस्थापक, मे. बीएसएनएल, पुणे यांचे दि.0६.११.२०१७ रोजीचे पत्र. 

८) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त 
समितीच्या दि.१५.१०.२०२०, दि.२६.०२.२०२१, दि.२५.०२.२०२२ व दि.२२.०७.२०२२ 
रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

९) मुख्य लेखा अधिकारी (TRA), मे. बीएसएनएल, पुणे यांचे दि.१२.०७.२०२२ रोजीचे पत्र. 
१०) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-९/पोल-३, दि.१७.१०.२०२२. 
११) शासन कार्यादेश, गृह विभाग क्र.सीसीटी ०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-११/पोल-३, 

दि.२८.१०.२०२२. 

१२) संचालक, अलाईड डिजिटल यांचे दि.२७.०३.२०२३ रोजीचे पत्र व देयक. 

१३) मे. प्राईसवॉटरहाऊस GUS कंपनी यांचा दि.१३.०४.२०२३ व दि.०९.०५.२०२३ रोजीचे ई- 
मेल. 

१४ पोळीस आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र. Pashya-&/User Certificate (30% 
Quarter)/84/2023/028, दि.२८.०४.२०२३. 

१५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-१२/पोल-३ 
प्रस्तावना : 

पोलीस आयुक्त, पुणे यांचे अधिनस्त पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये सीसीटीव्ही प्रकल्प 
राबविण्याबाबत मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. कंपनीला दि.१७.०९.२०१३ रोजी इरादापत्र 
(Letter of Intent) देण्यात आले होते. संदर्भाधीन क्र.२ येथे नमुद गृह विभाग, शासन निर्णय 
दि.१४.१०.२०१३ अन्वये सदर प्रकल्पास व त्यासाठी येणाऱ्या संभाव्य रु.२२५ कोटी इतक्या रक्कमेच्या 
खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.३ येथे नमुद करारनाम्यानुसार 
सदरहू कंपनीला देय असणारी रक्‍कम एकरकमी देय न करता, पुढील ६ वर्षाच्या कालावधीमध्ये 
(म्हणजेच प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर २०% आणि उर्वरित ८०% रक्‍कम २० समान तिमाही 
हप्त्यामध्ये) अदा करणे बंधनकारक होते. 

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे काम पुर्ण झाले असून सदर प्रकल्प 
दि.२७.१०.२०१५ रोजी कार्यान्वित (Go-Live) झाला. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.२२.०७.२०२२ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार शासन 
कार्यादेश (Work Order) दि.२८.१०.२०२२ अन्वये पुरवठादार मे. अलाईड डिजिटल सर्विसेस लि. 
यांना दि.२७.०६.२०२२ ते दि.२६.०६.२०२३ पर्यंत किंवा नवीन पुरवठादारास प्रकल्पाचे काम 
हस्तांतरीत करेपर्यंत, जे अगोदर घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

संदर्भ क्र.१० येथील शासन निर्णयान्वये पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी मे. अलाईड डिजीटल सर्व्हिसेस लि. आणि मे. बीएसएनएल यांच्या 
थकबाकीसाठी व Change request इत्यादीसाठी रु.२५.३० कोटी तसेच सध्याचे पुरवठादार 
मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. यांच्या दि.२७.०६.२०२२ ते दि.२६.०६.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढीच्या कालावधीकरीता आवश्‍यक अतिरिक्‍त खर्चासाठी रु.२४.२८ कोटी असे एकूण 
रु.४९.५८ कोटी (जीएसटी सह) इतक्या वाढीव खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


तसेच प्रकल्प सल्लागार मे. पीडब्ल्युसी यांनी पुणे हाहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या विनंती 
प्रस्तावातील (Request For Proposal) तरतुदी व सेवा कराराच्या अटी व शर्ती प्रमाणे 
दि.१३.०४.२०२३ रोजी सादर केलेल्या अहवालानुसार, पुणे हहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या तीसाव्या 
तिमाही हप्त्याचे (दि.२७.१२.२०२२ ते दि.२६.०३.२०२३), गणपती उत्सवाकरिता बसविण्यात आलेल्या 
सीसीटीव्ही कॅमे-यांसाठी अदा करावयाच्या रकमेसह (रु.५,१६,३८,७०७--१०, २२,२३८) अश्ञी जीएसटी 
करासह एकूण रु.५,२६,६०,९४५/- (रुपये पाच कोटी सव्वीस लाख साठ हजार Awal पंचेचाळीस 
फक्‍त) इतक्या Yanda मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. या कंपनीला अदा करावयाची 
रु.३,७६,६०,९४५/- (रुपये तीन कोटी शाहात्तर लाख साठ हजार नऊरऱी पंचेचाळीस फक्‍त) इतकी 
रक्‍कम व सदर प्रकल्पासाठी मे. बीएसएनएल कंपनीने पुरविलेल्या नेटवर्क कनेक्टीव्हिटीसाठी अदा 
करावयाची रु.१,५०,००,०००/- (रुपये एक कोटी पन्नास लाख फक्‍त) इतकी रक्‍कम अदा करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-१२/पोल-३ 
शासन [नणंय निर्णय :- 

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाबाबत मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. 
आणि महाराष्ट्र शासन यांचे दरम्यान दि.२८.१०.२०१३ रोजी करार झाला आहे. सदर 
करारनाम्याच्या अनुषंगाने प्रकल्प सल्लागार मे. पीडब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या अहवालानुसार 
तसेच पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रानूसार पुणे व पिंपरी चिंचवड 
शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या केलेल्या कामासाठी तीसाव्या तिमाही हप्त्याचे, गणपती 
उत्सवाकरिता बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमे-यांसाठी अदा करावयाच्या रकमेसह 
(रु.५,१६,३८,७०७--१०,२२,२३८) अशी जीएसटी करासह एकूण रु.५,२६,६०,९४५/- (रुपये पाच 
कोटी सव्वीस लाख साठ हजार नऊडऱे पंचेचाळीस फक्त) इतक्या रक्कमेपैकी मे. अलाईड 
डिजिटल सर्व्हिसेस लि. या कंपनीला अदा करावयाची रु.३,७६,६०,९४५/- (रुपये तीन कोटी 
शहात्तर लाख साठ हजार Aa पंचेचाळीस फक्त) इतकी रक्‍कम व सदर प्रकल्पासाठी 
मे.बीएसएनएळ कंपनीने पुरविलेल्या नेटवर्क कनेक्‍्टीव्हिटीसाठी अदा करावयाची 
रु.१,५०,००,०००/- (रुपये एक कोटी पन्नास लाख फक्त) इतकी रक्‍कम अदा करण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 
२. सदरहू रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी पोळीस आयुक्त, पुणे शहर यांना नियंत्रक अधिकारी 
तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून कार्यालय अधिक्षक, पोळीस आयुक्त, पुणे हहर यांना 
घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी रु.३,७६,६०,९४५/- (रुपये तीन कोटी Wer लाख साठ 
हजार नऊडो पंचेचाळीस Had) इतक्या रकमेचा धनादेश मे. अळाईड डिजीटल सर्विसेस लि. 
कंपनीच्या Indian Bank, Branch - Old Nagardas Road, Andheri East, Mumbai-400069, 
Current Account, Account No-50516647020, IFSC Code-IDIB000A633, MICR 
No.400019112 या खात्यावर जमा करावा. तसेच G.9,40,00,000/- (रुपये एक कोटी पन्नास 
लाख फक्त) इतक्या रकमेचा धनादेश मे. बीएसएनएल कंपनीच्या बँक ऑफ बडोदा, WAG 
प्लाझा, शुक्रवार पेठ, सुभाष नगर, पुणे या बँकेच्या खाते क्र.07910200001275, IFSC: 
BARBOSUBHAS या खात्यावर जमा करावा. 
३. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च हा "मागणी क्र. बी-१०, ४०५५- पोलीस यावरील भांडवली 
खर्च, ८०० इतर खर्च, (००)(०९) सीसीटीव्ही संनियंत्रण यंत्रणा बसविणे (४०५५ ०२२३) योजनेतर 
योजना-५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो 
सन 2023-2028 या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-१२/पोल-३ 

असलेल्या सर्व प्रचलीत कर व इतर वजाती वसूल करुन अदा करण्यात यावे. 

५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार व अ.क्र.२७अ, नियम क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या 
अधिकारानुसार तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३ अनुसार सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाच्या प्रथम ९ महिन्यांच्या कालावधीसाठी 
अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५१९१७५११०१२२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. pupari sANJOG: 
KABARE 

(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

३. प्रधान सचिव (fasts) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, पुणे. 

६. पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड, पुणे . 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

८. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे. 

९. आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११. मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि., प्रिमाईसेस नं. १३-ए, १३ वा मजला, अर्नेस्ट हाऊस, 
dad रेक्लेमेशान, एनसीपीए रोड, ब्लॉक Ill, नरीमन पाईट, मुंबई-२१. 

१२. वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

१३. कक्ष अधिकारी, अर्थसं-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


